महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअनि - १११७/प्र.क्र. ६५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ. १ सा.प्र.वि. शा.आ.क्र. कअप १२१५/प्र.क्र.९२/१४ ब, दिनांक ०७.०७.२०१६ 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.०५.२०१७ व ०६.१०.२०१८ रोजीचे BST 


आदेश 


मा.मुख्यमंत्री सचिवालय येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्रीमती वृ.स.चवाथे, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुकक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात आली आहे. सदर प्रपत्र बढतीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशांन्वये एक वर्षाकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आली असून, सदर कालावधी दिनांक ०६.०१.२०१९ रोजी समाप्त झालेला आहे. 


श्रीमती वृ.स.चवाथे, कक्ष अधिकारी यांच्या मा.मुख्यमंत्री सचिवालयातीळ प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये 
दिनांक ०६.०१.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१६५१३७०१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती वृ.स.चवाथे, कक्ष अधिकारी, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय. 

प्रत, 

१) प्रधान सचिव , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

2) सह सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

3) अवर सचिव (आस्था), मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


निवडनस्ती. 


cas 


